पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध 
कार्यालयांसाठी निर्माण केलेल्या 
७६,८१२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र. १५/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोंबर, २०१९. 


वाचा:- 


) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.अपीओ-०३१४/प्र.क्र.५९/पोल-३, दि. ०१.०९.२०१४ 
) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.ओपीओ-०८१४/प्र.क्र.०८/पोल-३, दि. ०१.०९.२०१४ 
३) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.०७/पोल-३, दि. ०१.०९.२०१४ 
) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.अपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७ (ओ)/भाग-१/पु.बा.२/पोल-३, 
दि.२०.११.२०१४ 
) शासन निर्णय, गृह विभाग.क्र.अपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३, दि. १३.०८.२०१५ 
) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३, दि. २२.०४.२०१५ 
७) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.अपीओ-३५१४/प्र.क्र.१०/पोल-३, दि. २०.०५.२०१५ 
) 
) 


शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०८१४/प्र.क्र.०८/पोळ-३, दि. 30.04.2094 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.अपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोळ-३, दि.०९.०१.२०१७ 


१०)झासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. १५ /पोल-३, दि.२४.०१.२०१८. 
११)शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. १५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९ 
) 
) 


92) वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.११.०९.२०१९. 
१३) अपर पोलीस महासंचासळक (नि. व स.) यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/६१४३/७६ हजार 
पदे/पोल-३/६०/२०१६, दि.२८.०८.२०१९. 

शासन निर्णय:- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयांसाठी निर्माण 
केलेल्या ७६,८१२ अस्थायी पदांना गृह विभागाच्या उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.११ येथे नमूद दिनांक 
१६.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयांन्वये दिनांक ०१ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर,२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. . 

सदर मुदतवाढ देण्यात आलेल्या ७६८१२ पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र.१३ 

येथील पत्रान्वये कळविले आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१५/पोल-३ 


१२१४/प्र.क्र.३११/पोल-३, दि.१४ जून २००७ 
(शासन निर्णय क्रमांक-आयएसएस-१००९/ 
प्र.क्र.८४/विज्ा-४, दि.०२ एप्रिल २००९ अन्वये 
फोर्स वन साठी पोलीस उपमहानिरीक्षकाचे पद 
निर्माण करण्यासाठी समर्पित केल्याने १ पद कमी 
केले आहे) 

(शासन निर्णय क्र.ओअपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल- 
३, दि.२८.०५.२०१८ अन्वये पोलीस argent foot 
चिंचवड करिता पोळीस आयुक्त ,पुणे शहर यांच्या 
आस्थापनेवरील १००१ पदे स्थानांतरित झाल्याने 
कमी केली आहे) 


अ.क्र पदनिर्मिती केलेल्य एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्य 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
शि . | सन २०५६ पूर्वी निर्माण करण्यात आलेली सर्व १९,७८५ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीइ-३६१८/ 
अस्थायी पदे प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 
२. | सन २००६ पूर्वी समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र.१ शिका १ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेले पद प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९.. 
३. । गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक टीटीसी- ११९ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
२६१६/प्र.क्र.३८/पोल-३,दिनांक  २३.०३.२०१६ प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 
अन्वये पोळीस अधीक्षक, नागपूर ग्रामीण 
कार्यक्षेत्रामधील कामठी, जुनी कामठी व हिंगणा ही 
पोलीस ठाणी पोळीस आयुक्त, नागपूर शहर 
यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये समाविष्ठ करण्यात 
आल्यामुळे स्थानांतरीत झालेली पदे. 
(सन २००६ पुर्वीची ३६ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि.१४.०६.२००७ मधील ३ पदे व 
गृ.वि.शा.नि.दि.०४.०३.२०१४ मधील Co पदे) 
४. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३६०५/ ८,५९७ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.३(आओ/पोल-३, दि.१७ फेब्रुवारी २००६ प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९.. 
(शासन  निर्ण  क्रमांक-ओपीओ-३६१७/ 
प्र.क्र.१०८/पोल-३, दि.१० मे २०१८ अन्वये पोलीस 
अधीक्षक,लोहमार्ग,.औरंगाबाद करिता संचालक, 
मपोआ,नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील १ पद 
स्थानांतरित झाल्याने कमी केले आहे) 
(शासन निर्णय क्र.ओपीओ- 
०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३, दि.२८.०५.२०१८ 
अन्वये पोलीस आयुक्‍्त,पिंपरी चिंचवड करिता 
पोलीस आयुक्‍त ,पुणे शहर यांच्या आस्थापनेवरील 
७६ पदे स्थानांतरित झाल्याने कमी केली आहे) 
५. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ- ४४२ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
३१०६/प्र.क्र.२२७/पोल-३, दि. २१ ऑगस्ट २००६ प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९.. 
६. । गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ १३१ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.२९५/पोल-३, दि. ११ ऑक्टोबर २००६ प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९.. 
७. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ ८७०३ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 


प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१५/पोल-३ 


प्र.क्र.१०७(आओ/पोल-३, दि. ४ मार्च २०१४ 

(शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-२४१५/ 
प्र.क्र.१८१/पोल-३, दि.२५.०७.२०१७ अन्वये 
उमरखेड उपविभागिय कार्यालयाकरिता १ 
पोउपअधि.पद स्थानांतरित) 

(शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-२७१५/ 
प्र.क्र.२२६/पोल-३, दि.०९.०१.२०१८ अन्वये चिमुर 
उपविभागिय कार्यालयाकरिता १ पोउपअधि.पद 
स्थानांतरित) 

(शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३६१७/ 
प्र.क्र.११७/पोल-३, दि.१०.०५.२०१८ अन्वये राज्य 
स्तरावर अपर पोलीस महासंचालक(आर्थिक 
TS) AERIS राज्य,मुंबई यांचे कार्यालयाकरिता 
एकूण १६ पदे स्थानांतरीत) 

(शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३६१७/ 
प्र.क्र.१०८/पोल-३, दि.१०.०५.२०१८ अन्वये 
उपविभागिय कार्यालय,लोहमार्ग,अकोला करिता 
१ पोउपअधि.पद स्थानांतरित) यापूर्वी मुदतवाढ 
घेण्यात आलेल्या १०२२३ पदामधून उपरोक्त मुद 
केल्यानुसार स्थानांतरीत केलेली एकूण १९ पदे 
कमी केली आहे. 

(शासन निर्णय क्र.ओअपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल- 
३, दि.२८.०५.२०१८ अन्वये पोलीस आयुक्‍्त,पिंपरी 
चिंचवड करिता पोळीस आयुक्त ,पुणे शहर यांच्या 
आस्थापनेवरील ४८३ पदे स्थानांतरित झाल्याने 
कमी केली आहे) 


अ.क्र पदनिर्मिती केलेल्य एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्य 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 

८. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०८/ ९,६१९ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
६९७/प्र.क्र.२८४/पोल-३, दि. ७ ऑगस्ट २००८ प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 

९. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-३१०९/ ७,३४८ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि. ३१ डिसेंबर २००९ प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 
(शासन निर्णय क्र.अपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल- 
३, दि.२८.०५.२०१८ अन्वये पोलीस आयुक्‍्त,पिंपरी 
चिंचवड करिता पोलीस आयुक्त ,पुणे शहर यांच्या 
आस्थापनेवरील २९५ पदे स्थानांतरित झाल्याने 
कमी केली आहे) 

शि ०. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ १,००७ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
२५१/प्र.क्र.८५/पोल-३, दि. ८ डिसेंबर २०१० प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 

प १. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ- ८,४२९ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.१५ जून २०११ व प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 
२५ जुलै २०११ 

१२. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१११/ ९३६९ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 


प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१५/पोल-३ 


पदनिर्मिती केलेल्य 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 


एकूण पदांची 
निर्मिती 


मागील मुदतवाढ दिलेल्य 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 


(शासन निर्णय क्र.ओअपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल- 
३, दि.२८.०५.२०१८ अन्वये पोलीस आयुक्त,पिंपरी 
चिंचवड करिता पोलीस अधीक्षक ,पुणे ग्रामीण 
यांच्या आस्थापनेवरील ३५२ पदे स्थानांतरित 
झाल्याने कमी केली आहे) 


१३. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१११/ 
प्र.क्र.१०७(आओ/पोल-३, दि. ४ मार्च २०१४ 

(पोळीस आयुक्‍त, नागपूर शहर यांच्या 
आस्थापनेवर नवीन बेलतरोडी पोलीस ठाणे 
निर्माण करण्यास गृह विभाग afi. क्र.ओपीओ- 
३१११/प्र.क्र.१०७/पु.बां.२/ पोल-३, दिनांक 
३०.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्यात आलेली पदे) 


वि १४ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


48. 


प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र खंडाळा/ नागपूर/ 


०९ 


जालना/ बाभुळगांव लातुर/ मरोळ/ पोलीस 
आयुक्त, नागपूर शहर यांच्या कार्यालयाकरीता 
मंजूर असलेली व गृह विभाग शासन निर्णय 
क्र.ओपीओ-०२१५/ प्र.क्र.२६२/पोल-३, दिनांक ०७ 
जुले, २०१७ अन्वये संचालक, महाराष्ट्र पोलीस 
अकादमी यांच्या आस्थापनेवर स्थानांतरीत केलेली 
पोलीस निरीक्षकांची १० पदे. 

(गृ.वि.शा.नि.दि.२६.०४.१९९७ मधील १ पद, 
गृ.वि.शा.नि.दि.७.८.२००८ मधील ४ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि. ३१.१२.२००९ मधील २ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि. मधील ३ पदे) 


(पोल-५अ 
कार्यासनाशी 
संबंधीत पोलीस 
निरीक्षकाचे १ पद 
वगळून) 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


१५. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-०३१४/ 
प्र.क्र.४७/पोल-३, दि. १३ ऑगस्ट, २०१४ 


शिाका १ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


१६. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-०३१४/ 
प्र.क्र.५४९/ पोल-३, दिनांक 09 सप्टेंबर,२०१४ 


१५८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


१७. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ- 
०३१४/प्र.क्र.०७/पोल-३, दिनांक ०१ सप्टेंबर, 
२०१४ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


१८. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ- 
०८१४/प्र.क्र.०८/पोल-३, दिनांक ०१ सप्टेंबर, 
२०१४. 

गृह विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक-ओपीओ- 
०८१४/प्र.क्र.०८/पोल-३, दिनांक ३० मे, २०१५ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


निर 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक.अपीओ-३१११/ 
प्र.क्र.१०७(३ /पु.्बा.२/भाग-१/पोल-३, दि.२० 
नोव्हेंबर, २०१४ 


शि ०० 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


२०. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-०३१४/ 
प्र.क्र.४७/पोल-३, दि.२२ एप्रिल, 2094 


२५२ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१५/पोल-३ 


पदनिर्मिती केलेल्य 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 


एकूण पदांची 
निर्मिती 


मागील मुदतवाढ दिलेल्य 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 


२१. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ओपीओ- 
३५१४/प्र.क्र.१०/पोल-३, दिनांक २० मे, २०१५ 


१०५ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


२२. 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.अपीओ-३६१६ 
/प्र.क्र.१५८/पोल-३, दिनांक ०५ जानेवारी, २०१७. 
(विविध पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील आर्थिक 
गुन्हे शाखेकरीता पोलीस उपअधीक्षक यांची वर्ग 
करण्यात आलेली पदे) 


१६ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


२३. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३, दिनांक ०९ जानेवारी, 
२०१७ 

स्थापत्य उप अभियंता ३ पदे(स्थापत्य उप अभियंता 
एकूण ७ पदांपैकी ४ पदे शुध्दीपत्रकाकरिता 


Gy 
(पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवर 
मंजूर असलेली 


प्रस्तावित आहेत त्यामुळे ३ पदे) कनिष्ठ अभियंता 
सथापत्य ५१ (एकूण ५३ पदांपैकी २ पदे 
पो.आ.बृहन्मुंबई करिता वर्ग त्यामुळे ५१ पदे) 


स्थापत्य कनिष्ठ 
अभियंता यांची 
०२ पदे वगळून) 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


२४. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआयएस- 
०४१२/प्र.क्र.२८४/पु.र्बा. क्र.१५/पोल-५ब, 
दि.१६.१२.२०१६ अन्वये ०२-स्वीय सहायक, १४- 
उच्चश्रेणी लघुलेखक व ३४-निम्नश्रेणी लघुलेखक 
यांची एकुण ५० मूळ पदे लघुटंकलेखकाच्या 
पदामध्ये रुपांतरीत करण्यात आली आहे. 

(११ स्थायी पदे, सन २००६ पुर्वीची ०२ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि.१७.०२.२००६ मधील १४ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि.१४.०६.२००७ मधीळ १३ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि. ०७.०८.२००८ मधील ०४ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि. ३१.१२.२००९ मधील ०३ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि. १५.०६.२०११ मधील ०३ पदे) 


4o 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


RY 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
२४१५/प्र.क्र.१८१/पोल-३, दिनांक २५.०७.२०१७ 

( शासन निर्णय दि.०४.०३.२०१४ अन्वये पोलीस 
प्रशिक्षण केंद्र ,पांढरकवडा करिता निर्माण 
करण्यात आलेले पोउपअधि.१ पद उमरखेड 
उपविभागिय कार्यालयाकरिता स्थानांतरीत) 


ति १ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


२६ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
२७१५/प्र.क्र.२२६/पोल-३, दिनांक ०९.०१.२०१८ 

( शासन निर्णय दि.०४.०३.२०१४ अन्वये पोलीस 
प्रशिक्षण केंद्र ,पांढरकवडा करिता निर्माण 
करण्यात आलेले पोउपअधि.१ पद चिमूर 
उपविभागिय कार्यालयाकरिता स्थानांतरीत) 


ति १ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


29 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ओपीओ- 
३६१७/प्र.क्र.११७/पोल-३, दिनांक १०.०५.२०१८ 


१६ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१५/पोल-३ 


पदनिर्मिती केलेल्य एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्य 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 


(शासन निर्णय दि.०४.०३.२०१४ अन्वये निर्माण 
करण्यात आलेल एकूण १६ पदे राज्य स्तरावर 
अपर पोलीस महासंचालक(आर्थिक गुन्हे),महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई यांचे कार्यालयाकरिता स्थानांतरित) 


RC 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- ०२ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
३६१७/प्र.क्र.१०८/पोल-३, दिनांक १०.०५.२०१८ प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 

(हसन निर्णय दि.१७.०२.२००६ अन्वये 
संचालक,मपोआ,नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील 
निर्माण करण्यात आलेले १ पद पोलीस 
अधीक्षक,लोहमार्ग,औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवर 
स्थानांतरीत तसेच शासन निर्णय दि.०४.०३.२०१४ 
अन्वये पोलीस प्रशिक्षण केंद्र ,पांढरकवडा करिता 
निर्माण करण्यात आलेले पोउपअधि.१ पद 
उपविभागिय कार्यालय,लोहमार्ग करिता 
स्थानांतरीत) 


x8 


शासन निर्णय क्र.अपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल- २२०७ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१८/ 
३, दि.२८.०५.२०१८ अन्वये पोलीस आयुक्‍्त,पिंपरी प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.१६.०३.२०१९. 

चिंचवड करिता पोळीस आयुक्‍त ,पुणे हहर व 
पोळीस अधीक्षक,पुणे ग्रामीण यांच्या 
आस्थापनेवरील २२०७ पदे वर्ग करण्यात आली 
आहेत. 

(गृ.वि.शा.नि.दि.१७.०२.२००६ मधील ७६ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि.१४.०६.२००७ मधील १००१ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि.३१.१२.२००९ मधील २९५ पदे, 
गृ.वि.शा.नि.दि. ०४.०३.२०१४ मधील ४८३ पदे व 
गृ.वि.शा.नि.दि. ०४.०३.२०१४ मधील ३५२ पदे ) 


एकूण wc] 


2. 


आता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयांसाठी उक्त 


तक्त्यात नमूद केलेल्या अ.क्र.०१ ते २९ येथील एकूण ७६,८१२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ ऑक्टोबर, 
२०१९ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत खाळील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच पदे 
ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात यावे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट २००४ 
नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१५/पोल-३ 


३. 


उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास 
सादर करण्यात यावा. 
३) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 
वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची आवश्‍यकता 
या बाबींचा विचार करुन अनावश्यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 
४) सदर कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवून 
मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.१२ येथील दिनांक ११.०९.२०१९ च्या शासन 
निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे. ही बाब विचारात घेता दिनांक २९.०२.२०२० अखेर पर्यंत पदांच्या 
आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, उपरोक्त अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी 
मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास 
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहिल. 
५) गृह विभागाच्या क्र.सीटीई-३११५/प्र.क्र.२/पोल-३, दिनांक २ जानेवारी २०१५ च्या पत्रातील 
माहितीसह मुदतवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 
६) गृह विभागाच्या क्र.सीटीई-३११५/प्र.क्र.२/पोल-३, दिनांक १६ जानेवारी २०१५ च्या पत्रातील 
माहितीसह यापुढील मुदतवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 

सदरचा खर्च खालील संबंधित लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या 


वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस (00)(09) जिल्हा पोलीस बल 


(२०५५०१६८) 


2) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, (००) 003 शिक्षण व प्रशिक्षण, (००)(०१) पोळीस प्रशिक्षण 


विद्यालये (२०५५००२३) 


३) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, (00) ००१ संचालन व प्रशासन, (००)(०१) पोलीस 


निरीक्षणालय (२०५५००१४) 


४) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, (००)(०४)गुप्तवार्ता विभाग 


(२०५५६५०४३५) 


५) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) 199 रेल्वे पोलीस (००)(०३) रेल्वे पोलीस (दत्तमत) 


(२०५५०४४४) 


६) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, (००)(०३) लाचलुचपत 


विरोधी केंद्र (२०५५ ००५२) 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१५/पोल-३ 


७) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, (००)(०५) दहशतवाद 
विरोधी (२०५५०५७१) 
मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस- 
आस्थापना (२०५५००९७) 
मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, ११२ बंदर पोलीस, (००)(०१) नदी, बंदर व सागरी पोलीस 
(२०५५०२५७) 
१०) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) ११८ विशेष सुरक्षा गट, (००) (०१) भारत राखीव 
बटालियन (२०५५०४७१) 
४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
११.०९.२०१९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००७१५३८३७३५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Dinesh Appaji Saste 222" gaa ame 


99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji Sast 
Date: 2019.10.07 15:39:28 +05'30 


(दिनेश सस्ते 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (सदर शासन निर्णयाची प्रत पोळीस महासंचालक 
यांनी त्यांच्या कार्यालयामार्फत सर्व संबंधित कार्यालयांना उपलब्ध करुन द्यावी. 

२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई 

५. समादेशक, गृहरक्षक व नागरी संरक्षण दल, मुंबई 

६. महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई 

७. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

८. सर्व अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. सर्व पोलीस आयुक्‍त (लोहमार्गसह). 

१०. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका/ मिरा-भाईंदर महानगरपालिका/ ठाणे महानगरपालिका / नवी मुंबई 
महानगरपालिका. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१५/पोल-३ 


११. सर्व विशहोष पोलीस महनिरीक्षक. 
१२. पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलग्रस्त विरोधी अभियान), नागपूर 
१३. सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक. 
१४. सर्व पोलीस अधीक्षक (लोहमार्गसह). 
१५. सर्व पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये. 
१६. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 
१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१८.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२१. कक्ष अधिकारी (व्यय-७) / (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


